सन 2023-28 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई, यांना 
रत्नागिरी जिल्हयातील २५० प्रशिक्षणार्थींना 
कॉयरबोर्ड, अलेपी, केरळ येथे काथ्यापासून विविध 
वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वेतनेतर 
खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मलवि-२०२३/प्र.क्र.१५७/उद्योग-६(२). 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७मार्च, २०२४. 


वाचा: १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२६/प्रशा .-१, 
दि.१७/०४/२०२३. 
३) शासन निर्णय क्र.मलिव-२०२३/प्र.क्र.१५७/उद्योग-६,(२), दि.१४ डिसेंबर, २०२३. 
४) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मळउविम/काथ्या प्रशिक्षण/ २०२३-२४/१६४ दि.१४/०२/२०२४. 


प्रस्तावना:- 


रत्नागिरी जिल्हयातील २५० प्रशिक्षणार्थीना काथ्यापासून विविध वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी 
रू.४३ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यास संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. काथ्या उद्योग विकास या कार्यक्रमाअंतर्गत ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली, महाराष्ट्र 
लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या विनंतीनुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी रत्नागिरी जिल्हयातील २५० 
प्रशिक्षणार्थीना काथ्यापासून विविध वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठीच्या वेतनेतर खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या संदर्भाधिन दि.१४/०२/२०२४ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र लघुउद्योग 
विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई, यांना रत्नागिरी जिल्हयातील २५० प्रशिक्षणार्थीना कॉयरबोर्ड, अलेपी, केरळ येथे 
काथ्यापासून विविध वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी वेतनेतर खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान वेतनेतर खर्च 
भागविण्यासाठी “३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टांसाठी रुपये रु.४३ लक्ष (अक्षरी त्रेचाळीस लक्ष ATA) 
इतके अनुदान वितरीत करण्यास, या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च करताना वित्त व 
नियोजन विभागांच्या अनुदान वितरणाच्या अटींचे पालन करावे. 
२. यावरील खर्च काथ्या उद्योग विकास या कार्यक्रमाअंतर्गत मागणी क्र. के-७, २८५१ ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग, (०१)(०१)(२८५१ ६६३६) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या GRASS सन २०२३-२४ या 
अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर अनुदान खर्च झाल्याबाबतचे विनियोग 
प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित कालावधीत सादर करावे. तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः मलवि-२०२३/प्र.क्र.१५७/उद्योग-६. 


लेख्यांच्या खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडून विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा 
लेख्यासंबंधीची आव्यक ती कागदपत्रे मंडळाने महाळेखापाल कार्यालयास सादर करावीत. 

४. सदर area निर्णय, नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३५/का-१४६१, 
दि.१४/०३/२०२४ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२६/२०२४/व्यय-१६, 
दि.२६/०३/२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


4. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०३२८१११२१७२८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by SHAMKANT SURESH SONAWANI 


E 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
S H A M KA N T S U R E S H ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9d538bbb 1 d8b0fb128f2644b7e46b2a597f7be8340138855 
Sb0d4baa1874713, postalCod: 


SONAWANE ae 
(शामकांत सोनवणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- माहितीसाठी व आव्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
३. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र लघूद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ उप महाळेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई -३२ 
११. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


